संदर्भ: 


प्रस्तावना:- 


०२. 


नगरोत्थान महाभियान नशिराबाद शहराच्या 
पाणी पुरवठा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०२४/प्र.क्र.१६३/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १४ मार्च, २०२४ 


. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 


दिनांक २७ मे, २०१६. 
शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-३३, 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०१६. 


. शासन परिपत्रक, नगर विकास विभाग क्र: संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२८/नवि-३३, 


दिनांक १४ फेब्रुवारी,२०१७. 
शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र: ग्रापाधो-२०२१/प्र.क्र.१२२/पापु-०७, दिनांक 
२९ जून,२०२२. 


. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र: नगरो-२०२३/प्र.क्र.२१३/नवि-३३, 


दिनांक १२ एप्रिल, २०२३. 


., शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०२३/प्र.क्र.३८९/नवि-३३, 


दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२४. 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नाशिक विभाग यांचे तांत्रिक मंजूरी आदेश क्रमांक 
जा.क्र.मुअ/नाशिक/चिशा/१०९/२०२४, दिनांक ०८ जानेवारी, २०२४. 


. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे पत्र क्र.नपप्रसं./नशिराबाद नप. पा.पु./प्र.क्र./२०२३/ 


का.७/७२६, दिनांक 09 फेब्रुवारी, २०२४. 


. नगरोत्थान महाभियानांतर्गत दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय प्रकल्प 


मान्यता समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्याकरिता 
संदर्भाधीन क्रमांक ६ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये नगरोत्थान महाभियान राबविण्यात येत आहे. 


नगरोत्थान अभियानांतर्गत नशिराबाद नगरपरिषदेचा पाणी पुरवठा प्रकल्प नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालयामार्फत संदर्भाधीन क्र. ८ च्या पत्रान्वये राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीसमोर सादर 
करण्यात आला होता. या प्रकल्पास मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नाशिक विभाग यांनी 
तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. त्याअनुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने दिनांक २३ फेब्रुवारी, 
२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.१६३/नवि-३३ 


शासन निर्णय:- 


०१. नगरोत्थान महाभियानांतर्गत सादर करण्यात आलेल्या नशिराबाद नगरपरिषदेचा पाणी पुरवठा प्रकल्प 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या व मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, 
नाशिक विभाग यांनी संदर्भाधीन क्रमांक ७ मधील दिनांक ०८ जानेवारी, २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये 
दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन 
निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे 


आहे. 
Sr. Description Amount in 
No. Rs. 
1 Working Survey 400000 
2 Intake Channel (30 M) 1902616 
3 Intake Well (3 M Dia) 2197964 
4 Inspection Well (2.50 M Dia) 1450334 
5 Connecting Pipe ( Length 30 M & Dia 600 DI K-7) 3158232 
| 6 | Jackwell With Pump House (8 M Dia) 20266582 
7 Approach Bridge (30 M) 4143617 
| 8 | Raw Water Pumping Machinery-150 Hp (1W +1S) 11892402 
| 9 | Raw Water Rising Main 350 mm Dia DI K-9 , L-1730 M (Jackwell To BPT) 17568163 
10 | BPT of Capacity 131000 Lits , St.Ht.15 m 3762133 
11 | Raw Water Gravity Main 400 to 450 mm Dia DI K-7 , L-16200 M 140653943 
12 | Water Treatment Plant Of Capacity 4 MLD 18717980 
13. | Pure Water Pumping Machinery 80 Hp (From WTP To MBR) 10623830 
14 | PWRM From WTP To ESR Cum MBR (350 mm Dia DI K-9 L-50 m) 823118 
15 | MBR @ WTP Of Capacity 670000 Lits- 25 M St Ht 13156124 
16 __| Feeder Main (DI K-7 Pipe 150 To 350 mm Dia L-3220 m) 14250998 
17__| NP Office ESR Of Capacity 514000 Lits 18 M St. Ht 8574558 
18 | Mukteshwar Nagar ESR of Cap 210000 Ltr St.Ht. 15 m 4633513 
19 | Swami Samarth Nagar ESR of Cap 2.27 LLits 18 m St. Ht 6110426 
20 | Gaothan ESR Of Capacity 751000 Lits- 15 m St Ht 9828993 
21 | Distribution System (110 To 250 mm HDPE & D.I Pipe L- 50.29 Km) 100091955 
22 | Road Reinstating- 45.20 Km 56351186 
23 | Solar Power Plant 180 Kwp Capacity 6910967 
24 | Running The Scheme On Trial Basis 3 Month 107590 
Total 457577224 
18% GST 82363900 
PWD)/Railway Permission Charges 20464250 
1 % TS Charges 4575772 
PMC Charges 8591000 
Gross Total 573572147 
Say Rs. 57.36 Cr. 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी | कार्यादेश 
दिनांका पासून 
१८ महिने 
०२. नशिराबाद नगरपरिषदचा पाणी पुरवठा प्रकल्प वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील:- 
नागरी स्थानिक ग्य शासनामार्फत अनुज्ञेय । नागरी स्थानिक स्वराज्य 
अ.क्र. | स्वराज्य संस्थेचे गजर किमत अनुदान (प्रकल्प किंमतीच्या | संस्थेचा सहभाग (प्रकल्प 
नां मंजूर किंमत वतच्या 
नाव ९५%) किंमतीच्या ०५%) 
ez 2 3 8 दु 
षो नशिराबाद रु. ५७.३६ रु. ५४.४९ रु.२.८७ 
नगरपरिषद कोटी कोटी कोटी 


पृष्ठछपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.१६३/नवि-३३ 


०३. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार नशिराबाद नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास 
खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 
अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 

१. सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन नशिराबाद नगरपरिषदेमार्फत करण्यात यावे. 

२. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या सर्व 
अटींची पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 

३. सदर प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार शुल्क (PMC Charges) प्रकल्प किंमतीमध्ये 
समाविष्ट आहे. प्रकल्पाच्या प्रथम हप्त्याचा निधी वितरित केल्यानंतर त्यामधून महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाचे तांत्रिक मान्यता शुल्क अदा करावे व प्रकल्पाच्या प्रगतीनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन 
सल्लागार शुल्क अदा करणे नगरपरिषदवर बंधनकारक राहील त्याबाबत आवश्‍यक ठराव 
नगरपरिषदेने करावा. 

४. या अभियानाच्या संदर्भाधीन क्रमांक ६ मधील झासन निर्णयातील कार्यपद्धतीचे पालन करावे. 

ब) सुधारणांची पूर्तता :- नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. ६ च्या शासन निर्णयानुसार नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खालीलप्रमाणे सुधारणा राबविणे आवश्‍यक राहिल 


les 


विभागाने विकसित केलेल्या महायुलबी प्रणालीचा अंगीकार करुन अथवा सदर प्रणालीशी 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सध्या वापरात असलेल्या संगणकीय प्रणालीचे 
एकात्मिकिकरण (Integration) करुन त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण संगणकीकरण करणे 
अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यु नोंद सुधारण्याची १०० % 
अंमलबजावणी करणे इ. बाबी बंधनकारक राहतील. 

उचित वापरकर्ता शुल्क लागू करुन किमान एकूण मागणीच्या ८०% वसुली करणे. 


३. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 


4 


नशिराबाद नगरपरिषदने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घन व ओल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन 
उचितरित्या करणे बंधनकारक राहील 
नशिराबाद नगरपरिषदने कार्यक्षेत्रातील सर्व इमारतीसाठी पर्जन्य जल पुनर्भरण करावे 


क) निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- 


१. नगरोत्थान महाभियानामधीळल प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर संबंधित 


नागरी स्वराज्य संस्थेने विहित कार्यपध्दतीनुसार निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यादेश निर्गमित 
करुन झासनाकडे प्रथम हप्त्याच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर सदर 
प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 

सदर नशिराबाद पाणीपुरवठा प्रकल्पातील शासन हिश्याची रक्‍कम अनुदान स्वरुपात 
एकूण तीन हप्त्यात वितरीत करण्यात येईल, सदर रक्‍कम व नशिराबाद नगरपरिषदच्या 
स्वहिऱ्याची रक्‍कम शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित केलेल्या बँकामध्ये स्वतंत्र 
खाते उघडून ठेवणे अनिवार्य राहील. 

सदर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना नशिराबाद नगरपरिषदने त्यांना राज्य 
शासनाकडून प्राप्त झालेल्या १४ व्या वित्त आयोग (मुलभूत व कार्यात्मक) अनुदानाशी तसेच 
प्राप्त होणाऱ्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाशी सांगड (Convergence) घालणे 


पृष्ठछपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.१६३/नवि-३३ 


षु : 


आवड्यक राहील. यासाठी त्यांनी यामधून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करुन ठेवणे 
त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. 

शासनाने वितरीत केलेल्या हप्त्याची रक्‍कम व त्या प्रमाणात नशिराबाद नगरपरिषदच्या 
हिऱ्याची रक्‍कम अशा एकूण रकमेच्या ७५ % खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र नशिराबाद 
नगरपरिषदेने नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर केल्यानंतर 
पुढील हप्त्याच्या निधी वितरीत करण्यात येईल. 

नशिराबाद नगरपरिषदने दुसऱ्या व तिसऱ्या हप्त्याचा निधी मागणी प्रस्ताव नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालयामार्फत झासनास सादर करावा. नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालयाने सदर प्रस्तावाची छाननी करुन उचित अभिप्रायांसह शासनास प्रस्ताव 
द्यावा. 

सदर प्रकल्पासाठी राज्यशासनाने नशिराबाद नगरपरिषदस राज्यशासनाचा हिस्सा मंजूर 
केल्यानंतर त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येक देयकामध्ये राज्यशासनाच्या 
Peay जेवढी रक्‍कम प्रदान होणार असेल त्याप्रमाणात नशिराबाद नगरपरिषदेने 
स्वहिउऱ्याची रक्‍कम प्रदान करावी. यामुळे या योजनेत नशिराबाद नगरपरिषदचा हिस्सा 
एकाच वेळी भरण्याची वेळ येणार नाही. 

सदर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने मंजूर केलेला निधी फक्त त्याच प्रकल्पासाठी वापरता 
येईल व तो अन्य कोणत्याही कामासाठी वळवता किंवा वापरता येणार नाही. अशाप्रकारे 
मूळ निधी किंवा त्यावरील व्याज कायम स्वरुपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र वळविणे 
ही गंभीर स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाईल, त्यासाठी नशिराबाद नगरपरिषद 
व संबंधित अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. 


ड) निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश व कार्यान्वयन :- 


चै. 


8. 


या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ७ दिवसाच्या 
कालावधीत निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व ९१ व्या 
दिवसापूर्वी कामाचा प्रत्यक्ष प्रारंभ करणे बंधनकारक राहील. या प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन 
यंत्रणा नशिराबाद नगरपरिषद आहे. त्यामुळे या कालमर्यादेचे पालन करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी मुख्याधिकारी, नशिराबाद नगरपरिषद यांची राहील. 

अमृत २.० अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण प्रकल्पांसाठी संदर्भाधीन दिनांक 
१९ ऑक्टोबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आदर्श निविदा पुस्तिका (Model DTP) 
प्रसिध्द केली असून त्यानुसार अथवा त्यात वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या सुधारणानुसार 
नगरोत्थान महाभियानांतर्गत देखील निविदा प्रक्रिया राबविणे नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेस बंधनकारक राहील व अन्य प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी शासनाच्या व केंद्रीय दक्षता 
आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार निविदा प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक राहील. 

यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अशा 
प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला निधी त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे आवश्‍यक 
राहील. 

नशिराबाद पाणीपुरवठा प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. ६ येथील 
शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. या 


पृष्ठछपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.१६३/नवि-३३ 


षु 7 


प्रकल्पातील रस्ते पाणीपुरवठा/मलनि:स्सारण अशा कामांसाठी पुन्हा खोदावे लागणार 
नाहीत अश्या पध्दतीने या रस्त्यांच्या कामांचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच, सदर 
प्रकल्पात नमूद कामे मागील ५ वर्षात इतर कुठल्याही योजनेमधून करण्यात आलेली 
नाहीत याची पुनश्च खातरजमा करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व 
मुख्याधिकारी, नशिराबाद नगरपरिषद यांची राहील. 

सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कार्यमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या वस्तूंची 
खरेदी ही प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाने 
करावी. 

सदर प्रकल्पासाठी सुरुवातीला अनावऱ्यक स्वरुपात कोणत्याही प्रकारच्या पाईप्सची 
खरेदी करणे व त्यासाठी प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर स्वरुपाची वित्तिय 
अनियमितता समजण्यात येईल व त्यासाठी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा व प्रकल्प 
व्यवस्थापन सल्लागार यंत्रणेस जबाबदार धरण्यात येईल. 


. सदर प्रकल्पाच्या निविदेमध्ये पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या दिनांक २९ जून, २०२२ 


रोजीच्या भावभिन्नता व विशोष मदतीबाबतच्या शासन निर्णयातील आवश्यक तरतूदींचा 
समावेश करण्यात यावा. 

नशिराबाद नगरपरिषदच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी आवश्‍यक पाणी आरक्षण, आवश्‍यक 
जागा, प्रकल्प राबविण्यासाठी आवश्‍यक इतर तांत्रिक बाबींची पूर्तता व प्रकल्पासाठी 
स्वहिश्‍्यापोटी आवश्‍यक तरतूद याची पुनःश्च खातरजमा करूनच प्रकल्पाचे कार्यादेश 
निर्गमित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, नशिराबाद नगरपरिषद यांची राहील. 


इ) प्रकल्पाचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण :- 


“महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांचे, अंमलबजावणीच्या 


विविध टप्प्यावर वेळोवेळी शासनाने विहीत केलेल्या यंत्रणे पैकी एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ तांत्रिक 
परिक्षण” (थर्ड पार्टी caine ऑडीट) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे 
बंधनकारक राहील, तसेच प्रकल्पांतर्गत दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना 
सदर “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षणाचे” गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील, 
तद्‌नंतरच दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत केला जाईल. 


फ) प्रकल्पासाठी आवश्यक स्वहिऱ्याचा निधी भरण्याकरिता कर्ज उभारणी :- 


नः 


“महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांसाठी संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचा स्वहिऱ्याचा निधी उभारण्यासाठी “राष्ट्रीयकृत 
बँकांकडून” तसेच “मुंबई महानगर Wear विकास प्राधिकरण” (एमएमआरडीए), “महाराष्ट्र 
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी मर्यादीत” (एमयुआयडीसीएल) व शासनमान्य 
वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची मुभा राहील. 

वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात आवश्‍यक त्या बाबींची पूर्तता केल्यानंतर 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची परवानगी घेण्यात यावी, 


पृष्ठछपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.१६३/नवि-३३ 


तसेच झासनाच्या विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून आवश्यक कार्यवाही करणे 
बंधनकारक राहील. 


ग) प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती:- 


१; 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल व 
दुरुस्तीबाबत आवश्‍यक ते नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत व नगरपरिषदमार्फत 
करण्यात यावे, जेणेकरुन सदर प्रकल्पांतून होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत राहील. 

सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी कोणताही निधी 
शासनाकडून प्राप्त होणार नाही. 

प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद 
केलेप्रमाणे पाणी पुरवठा कराची आकारणी करणेबाबत सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन 
त्याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करणे नगरपरिषदवर बंधनकारक राहील. 


ह) इतर बंधनकारक अटीव शार्ती :- 


१, 


2. 


राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ 
प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधितनागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता 
कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. 


संदर्भाधीन क्र. १ ते ५या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता करणे 
संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२४०३१४११२३३५५६२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


SHRIKANT 
CHANDRAKANT 
ANDGE 


F20D7C 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा विभाग, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२), मंत्रालय, मुंबई. 
८. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल, मुंबई. 
९. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
१०. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 


पृष्ठछपैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२४/प्र.क्र.१६३/नवि-३३ 


११, 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


विभागीय आयुक्त, पुणे. 
जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नाशिक विभाग. 


जिल्हा प्रशासन अधिकारी, जळगाव. 
मुख्याधिकारी, नशिराबाद नगरपरिषद, नशिराबाद. 
निवड नस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठछपैकी७ 


